विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 
२०२२-२३ साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ ऑक्टोबर, २०२२ 


संदर्भ:- 

शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, 

दिनांक ११/१०/२०१८ 

शासन परीपत्रक,विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, क्र.शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.११८/शिक्षण, 

दिनांक १२/११/२०१८ 

३) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.३५/शिक्षण २, 
दिनांक ११/१०/२०१८. 

४) संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे क्रमांक विजाभज/शिक्षण/परदेडा 
शिष्यवृत्ती / २०२२-२३/ १६४३, दिनांक २७.०८.२०२२. 

५) शासन निर्णय, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०२१/प्र.क्र.३५/शिक्षण-२, 
दिनांक ११/१०/२०२२. 

६) शासन पत्र, विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग.क्र.शिवृत्ती-२०२१/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२, 
दिनांक १२/१०/२०२२. 


—O 
य 


a 


प्रस्तावना:- 


विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील १० विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित शिक्षण 
संस्थेत उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी याकरीता सन २०१८-१९ पासून परदेशी शिष्यवृत्ती योजना 
संदर्भ क्र.१ येथे नमूद दिनांक ११ ऑक्टोबर,२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आलेली 
आहे. 


२. महाराष्ट्रातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी 
अभ्यासक्रमासाठी QS आणि THE यांच्या सरासरी २०० च्या आतील वर्ल्ड रॅन्कींग असलेल्या 
परदेशातील शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशा घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची योजनेंतर्गत निवड करण्यात येवून, 
त्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येते. त्यानुसार सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता परदेशी 
शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत संचालक, इतर मागास बहुजन संचालनालय, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत केलेल्या छाणणी समितीने उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सदर 
योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र.५ येथे नमूद दि. ११/१०/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विद्यार्थी संख्येत १० 
वरुन ५० इतकी शाखा निहाय वाढ करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्र. ६ अन्वये अप्पर मुख्य 
सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या निवड 
समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त निर्गमित करण्यात आळे आहे. सदर निवड समितीच्या मान्यतेनुसार 
५० पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करुन त्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


शासन निर्णय:- 
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत संदर्भ क्र. 3 येथे नमूद दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ च्या शासन 

निर्णयान्वये अपर मुख्य सचिव ( इतर मागास बहुजन कल्याण ) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या 
राज्य स्तरीय निवड समितीने महाराष्ट्रातील विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील पदव्युत्तर पदवी आणि पीएचडी 
अभ्यासक्रमासाठी QS आणि THE यांच्या सरासरी २०० च्या आतील वर्ल्ड रॅन्कींग असलेल्या परदेशातील 
शैक्षणिक संस्थेत प्रवेशीत असलेल्या एकूण ५० विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी मेरीट मध्ये असलेले / 
उच्च गुणांकानुसार शाखा / अभ्यासक्रमाप्रमाणे निश्चित केलेली विद्यार्थीसंख्या विचारात घेऊन निवड करण्यास 
तसेच, जात वैधता प्रमाणपत्र व इतर कागदपत्र / प्रमाणपत्रांच्या पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून 
सोबतच्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तपज्ञीलातील शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 

2. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याला अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी 
संबंधित प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी 
निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांकडून संदर्भाधीन दि.११.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात 
आलेली हमीपत्रे घेऊन तसेच विद्यार्थ्यांच्या मूळ कागदपत्रांची 
तपासणी करुनच संबंधित विद्यार्थ्यास अनुज्ञेय शिष्यवृत्ती वितरीत करण्याची कार्यवाही संबंधित 
प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग यांनी करावी. 

३. ज्या विद्यार्थ्यास शासनामार्फत परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे, त्या विद्यार्थ्यानी त्यांचे शिक्षण 
संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करुन देणे आवश्‍यक आहे. या अनुषंगाने 
संबंधित विद्यार्थ्याकडून शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी हमीपत्र (80॥)) लिहून घेणे बंधनकारक राहील. 

४. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्याने परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा 
पीएचडी अभ्यासक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यास 
मुदतवाढ वा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत परदेशातील विदयापीठात प्रवेश घेण्यास 
विलंब झाला असल्यास शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार प्रकरण हाताळावे. 

प. परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यास उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ज्या 
शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठात अथवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे, ते ठिकाण वा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्याने 
परस्पर बदलल्यास संबंधित विद्यार्थ्याकडुन शिष्यवृत्तीची रक्‍कम संपूर्णत: वसूल करण्यात येईल. 

जी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या एकूण खर्चाच्या रकमेपैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती मंजूर झाली आहे, त्याला त्या वर्षाचे शुल्क, निर्वाह भत्ता व इतर अनुषंगिक खर्च यांची रक्‍कम संबंधित 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांनी संबंधित विद्यापीठाकडून प्रमाणित माहिती प्राप्त करुन घेऊन, 
शिक्षण फी संबंधित विद्यापीठास आणि निर्वाह भत्ता व अनुषंगिक खर्चाची रक्‍कम संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक 
खात्यात अदा करावी. 


0. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक झेडजी-०३, प्रधानशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, २७७- शिक्षण, ०२ 
शिष्यवृत्ती विद्यावेतन, (०२)(१८) “विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील 
गुणवंत मुलामुलींना परेदश्ञात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती” (२२२५ एफ २१८), " या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालून त्या अंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. त्याकरीता उप 
सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित 
प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


र संबंधित प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग यांनी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करताना 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक ११ऑक्टोबर, २०१८व 

शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक शिवृत्ती-२०१८ /प्र.क्र.११८ /शिक्षण, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८मधील अटी व शार्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

र्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२१०१३१५०२१३०९३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


१५. 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 

N AR E N D RA DN: CN = NARENDRA WAMAN AHER, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 

WA M A N A H E R AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 


Date: 2022.10.13 15:04:26 +05'30' 


(नरेंद्र आहेर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

ALAA मा.राज्यमंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्राळय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अमुस/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क संचालनालय,मंत्राळय,मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व सह सचिव/ उप सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव/कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, शिक्षण ,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व प्रादेशिक उपायुक्त,समाजकल्याण विभाग 
सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाजकल्याण विभाग 

निवड नस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


शासन निर्णय क्र. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र. १५/ शिक्षण, दि. १३ ऑक्टोंबर, २०२२ चे सहपत्र. 


प्रपत्र-अ 
सन २०२२-२३ करिता विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्ती - निवड यादी 
अ. विद्यार्थी प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठाचे | विद्यापीठाच्या | अभ्यासक्रम परदेशातील अभ्यासक्रम 
क्र. नांव देशाचे नांव विद्यापीठातील कालावधी 
अभ्यासक्रमाचे नांव 
हि वैष्णवी सुनिल बागडे University of warwick United कला MSC in social 1 वर्ष 
Degree of Post graduate | Kingdom ingualities & 
Taught social ingualities | Conventry research 
& research methods 
2. | आशिर्वाद गंगाधर The University of United Master Of Public | 2 वर्ष 
वाकडे Chicago, Master of States Policy (MPP ) 
Public Policy 
3 क्रषीकेश संजय राऊत | University College London MA. Human 1 वर्ष 
London, UCL Post Rights 
graduate in MA Human 
rights 
7 निशांत अनिल फळे University of Bristol PG/ | Bristol, PG/ MA in 1 वर्ष 
MA in immersive arts UK immersive arts 
(Virtual & Augmented (Virtual & 
Reality) Augmented 
Reality) 
षु अबोली संजय पोतदार | The University Sydney Australia वाणिज्य Master of 2 वर्ष 
Australia Commerce 
extension 
& मितांशु अजित इंगोले University of Liverpool United of Msc Sports & 1 वर्ष 
United Kingdom Kingdom Management 
ia अफ्रोज मुसा मुल्ला University of Glasgow, London PGLLMinLaw |।1 वर्ष 
UK विधी 
PG in Law 
Cc वैभव मदनराव सिरसाट | Queen Mary, University | London LLM FT Law PG | 1498 
of London 
PG in LLM FT Law 
Q | संग्राम नाथा शोवाळे Queen Mary, University | London LLM 1 वर्ष 
of London 
PG in LLM 
International Business 
Law 
i o | विक्रांत योगेंद्र दोरकर University of Liverpool United of Master of Low 1 वर्ष 
United Kingdom Kingdom 
हि १ | करण रविंद्र थारेवार Queen Mary, University | London औषध फार्मसी | MSC DL FT in 1 वर्ष 
of London Clinical Drug 
MSC DL FT in Clinical Development 
Drug Development 
१२ | मनाली जयंत रासकर Columbia University America Master of Public 1 वर्ष 
विज्ञान | Health PG 
93 मृण्मयी भारत मोरे New York University America MSC Biology, PG | 2 वर्ष 
a स्नेहल चंद्रकांत University of United MSC Data 1 वर्ष 
खापेकर, एसबीसी Nottingham United Kingdom Science, PG 
Kingdom 
१५ | सुस्मीती सुनिल खडसे | Friedrich Alexander Germany Master of Science | 2 वर्ष 


University at Erlangen 
Nurnberg/ Master of 
Science 


Data Science, 
(PG) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


१६ | सायली प्रकाश हिंगणे, | Master Study in Germany MSC, Master of 2 वर्ष 
Cardiovascular Science Science, (PG) 
University of Gottingen 
Germany 
n नमीता मधुकर ददगाळ, Queen Mary, University | London MSC FT 1 वर्ष 
of London Minimally 
MSC FT Minimally Invasive Dentistry 
Invasive Dentistry 
१८ | अंजली कुशाबराब University of technology | Sydney, Master of data 2 वर्ष 
लेदाडे Sydney Australia व्यवस्थापन | Science & 
Master of data Science information 
& information 
१९ | अथर्व शशिकांत ठोंबरे Australian National Australia Master of 2 वर्ष 
University International 
Master of International Management 
Management 
२० | सानिया पुरोषत्तम काळे | University of Glasgow, United PG MSC 1 वर्ष 
UK Kingdom Mechanical Engg. 
PG MSC Mechanical & Memt. 
Engg. & Mgmt 
29 | सायली हरिहर wars । Leeds University United PG Master 1 वर्ष 
Business school UK 0७. । Kingdom 
Master 
२२ लोकेडा राजेंद्र वानखडे | University of United MSC Advance 1 वर्ष 
Bermingham UK MSC Kingdom Engg & Mgmt 
Advance Engg & Mgmt 
23 | प्रांजेश वसंतराव राठाड | University of Bristol UK | United PG/ MSC 1 वर्ष 
PG/ MSC Business Kingdom Business 
Analytics Analytics 
२४ | सुयश संजय महाजन US University of Sussex | United Master Of 1 वर्ष 
UK Kingdom Science, Project 
Management 
२५ हितेश नरेंद्र हिरनवार UTS the University of Sydney, Master of 2 वर्ष 
Technology Sydney Australia Marketiing 
२६ | धनश्री आंबाजी गुरुव University of United Masters in 1 वर्ष 
Manchester UK Masters | Kingdom International 
in International Business Business & Mgmt 
& Mgmt 
२७ | प्रशांत विठल पाटील University of Leicester | United MSC 1 वर्ष 
UK Kingdom Management 
२८ | स्वराली विलास University of California | America The Civil Engg. 4 वर्ष 
घोडखांदे The Civil Engg. PHD हि PHD programme 
programme USA 
२९ | प्रियांका राजेंद्र माळी The Pennsylvania state America Agricultural and | 3 वर्ष 
University USA Biological 
Engineering Ph.D. 
30 | शुभम विजय जयस्वाल । University of England PHD in Civil 4 वर्ष 
Birminghamm PHD in Engg. 
Civil Engg. 
39 | शुभम विठ्ठल दहिफले University of California, | Berkeley, Chemical & 1 वर्ष 
Berkeley USA अभियांत्रिकी | Bimolecular 
32 | कुणाल सलिल कोटकर | Johns Hopkins USA Master of Science | 2 वर्ष 
University in Engineering 
33 | आदित्य अशोक खलाणे | University of California, | USA Master of Civil 1 वर्ष 
Berkeley & united state Engineering 
३४ | तेजस्विनी धोंडीराम USA University of USA Master of Science | 2 वर्ष 
पाटील Southern California, 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती २०२२/प्र.क्र.१५/शिक्षण-२ 


34 | साहिल मिंलिद USA University of USA PG, Master of 2 वर्ष 
मोराणकर Southern California, Computer Science 
3३६ | मानस सुजित बेडसे University of Warwick United Master of Civil 1 वर्ष 
Kingdom Engineering 
३७ | संकेत अनिल थाटे Arizona state University | USA Master of Science | 2 वर्ष 
United State in Construction 
Management and 
Technology 
3¢ | भक्ती हेमंत गुजर KU Leuven Belgium Master of Science | 2 वर्ष 
in Sustainable 
Food System 
Engineering 
३९ | क्रषिकेश सुनिळ सानप | University of Glasgow United Master of Science | 1 वर्ष 
Kingdom Robotics & 
Artificial 
intelligence 
a केतकी किशोर किनकर | USC University of USA Master of Science | 2 वर्ष 
Southern California, in Applied Data 
Science 
| १ | अभिलाठा उज्वलकुमार | University of Erlangen Germany Mech- Electro 2 वर्ष 
दंधारे Nuremberg (Germany) Mobility 
४२ साक्षी सुनिल नेसे Manchester United MA Architecture | 1 वर्ष 
Metropolitan Kingdom & Urbanism 
४३ | अनुष्का वैभव रोडी University of Wisconsin | UAE Master of 2 वर्ष 
(United Computer Science 
Arab 
Emirates) 
शतांशु सुधीर चौधरी Duke university USA Master of 2 वर्ष 
Engineering 
Management 
४५ | अक्षय गोविंदराव Arizona State University | USA Master of 2 वर्ष 
क्षिरसागर Science in 
Industrial 
Engineering 
४६ | वैष्णवी संदीप झारेकेरे | Floridas STEM Australia MS Civil 2 वर्ष 
University Engineering 
ca रोहन विद्याधर मळेकर | Monash University Australia Master of Data 2 वर्ष 
Science 
४८ मयुर ard भुरे Michigan Technological | USA Master of 2 वर्ष 
University Science in 
Mechanical 
Engineering 
४९ | शादुल॑ प्रसाद पाटील | Georgia Institute of USA PG in 2 वर्ष 
Technology Architecture 
yo | पार्थ नागेश भावसार Northeastern University | USA Master of 2 वर्ष 
Engineering in 
Management 


NARENDRA 
WAMAN AHER 


( नरेंद्र आहेर) 


Digitally signed by NARENDRA WAMAN AHER 
DN: CN = NARENDRA WAMAN AHER, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 
AND BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 
Date: 2022.10.13 15:04:41 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


